इयत्ता ११ वी व १२ वी सुधारित विषय 
योजना व मूल्यमापन योजना. काही 
विषयांसाठी सवलत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९/एस.डी.- ४. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.२४३/एस.डी.- ४, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०१ ९ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.अभ्यास-२०१८/प्र.क्र.२४३/एसडी- ४,दिनांक ११ नोव्हेंबर,२०१९. 
3) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांचे 
दिनांक ०१.०१.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित 
अभ्यासक्रम व पाठयक्रमासाठी सन २०१९-२० पासून इयत्ता ११ वी साठी व सन २०२०-२१ पासून इयत्ता 
१२ वी साठी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये 
शाखानिहाय Group - A, Group - BT Group - ७ मध्ये विषयांची विभागणी करण्यात आलेली 
असून शाखानिहाय कनिष्ठ महाविद्यालयांनी / विद्यार्थ्यांनी विषय निवड करण्याबाबत धोरण निश्चित 
करण्यात आलेले आहे . सदर विषय योजनेनुसार : 


अ) पुढील विषय कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरांसाठी बंद करण्यात आलेले आहेत . 
१. अवेस्ता- पहलवी 
२. सामान्यज्ञान 

३. हिंदी उपयोजित 
४. मराठी साहित्य 

५. इंग्रजी साहित्य 


६. Occupational orientation अंतर्गत Stenography (English / Marathi ) 


ब) कला व विज्ञान शाखेसाठी यापूर्वी निश्चित केलेला शिक्षणशास्त्र ( Education ) हा विषय सुधारित 
विषय योजनेनुसार Group - C मध्ये फक्त कला शाखेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९/एस.डी.- ४. 


क) जुन्या विषय योजनेनुसार अनिवार्य विषयांव्यतिरिक्‍्त असलेले समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, 
तर्कशास्त्र, सहकार, राज्यशास्त्र यासारख्या एकापेक्षा अधिक विषयांची निवड करणे कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना / विद्यार्थ्यांना sea होते . मात्र सुधारित विषय योजनेनुसार Group - ७ मध्ये 
समाविष्ट केलेल्या अशा एकाच विषयाची निवड करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. 


शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विषय योजनेत 
झालेल्या बदलांची नोंद घेवून उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी सन २०१९ -२० पासून 
इयत्ता ११ वी साठी व सन २०२०-२१ पासून इयत्ता १२ वी साठी विषय निवड व अध्यापन याबाबत 
कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतू , काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी उपरोक्त बदलांची दखल न 
घेता जुन्या विषय योजनेनुसार विषयांचे अध्यापन अद्यापही सुरु ठेवलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ .१२ वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरुन घेताना दिनांक ०८ ऑगस्ट 
२०१९ च्या संदर्भिय शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करुन त्याप्रमाणे विषय निवडीचे विकल्प उपलब्ध 
करुन दिलेले आहेत. त्यामुळे जुन्या विषय योजनेनुसार विषय सुरु ठेवलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना 
परीक्षेची आवेदनपत्रे भरताना विषय निवडीमध्ये अडचणी येत आहेत, त्यामुळे परीक्षेची आवेदनपत्रे भरणे 
शक्‍य होत नाही. या बाबींचा विचार करून संदंर्भाधीन शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता ज्या विद्यार्थ्यानी पुर्वीच्या विषय योजनेनुसार विषयांची 
निवड केलेली आहे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जावु नये यासाठी सन २०२१ च्या नियमित परीक्षेसाठी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी:- 


१. अवेस्ता - पहलवी, सामान्यज्ञान ( सैनिकी शाळांसाठी ), हिंदी उपयोजित, मराठी साहित्य, 
इंग्रजी साहित्य, Occupational orientation अंतर्गत Stenography ( English / Marathi ) 
हे बंद झालेले विषय ज्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेले आहे, त्यांना सदर विषयाची उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र ( इ .१२ वी ) परीक्षा देण्याची एकमेव व अंतिम संधी सन २०२१ च्या नियमित 
परीक्षेसाठी देण्यात यावी. तथापि सदर परिक्षेमध्ये किंवा काही विषयात विद्यार्थी उत्तीर्ण न 
झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या विषय योजनेनुसार तोच विषय घेऊन परिक्षेस प्रविष्ट 
होता येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९/एस.डी.- ४. 


२. शिक्षणशास्त्र (5५०8101 ) हा विषय सुधारित विषय योजनेनुसार Group - C मध्ये फक्त 
कला शाखेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. मात्र विज्ञान शाखेतील ज्या 
विद्यार्थ्यांनी सदर विषय घेतलेला आहे त्यांना सदर विषयाची उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
(इ .१२ वी) परीक्षा देण्याची एकमेव व अंतिम संधी सन २०२१ च्या नियमित परीक्षेसाठी 
देण्यात यावी . तथापि सदर परिक्षेमध्ये किंवा काही विषयात विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास 
त्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या विषय योजनेनुसार तोच विषय घेऊन परिक्षेस प्रविष्ट होता येईल. 

३. जुन्या विषय योजनेनुसार अनिवार्य विषयांव्यतिरिक्‍्त असलेले समाजशास्त्र , मानसशास्त्र , 
तर्कशास्त्र, सहकार, राज्यशास्त्र यासारख्या एकापेक्षा अधिक विषयांची निवड करणे कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना / विद्याथ्यांना शक्‍य होते . मात्र सुधारित विषय योजनेनुसार Group - ७ 
मध्ये समाविष्ट केलेल्या अशा एकाच विषयाची निवड करण्याची सुविधा देण्यात आळेली 
आहे . तथापि, ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनी / विद्यार्थ्यांनी Group - ७ मध्ये एकापेक्षा 
अधिक विषयांची निवड करुन अध्ययन अध्यापन केले आहे , त्यांना सदर विषयाची उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ .१२ वी ) परीक्षा देण्याची एकमेव च अंतिम संधी सन २०२१ च्या 
नियमित परीक्षेसाठी देण्यात यावी . तथापि सदर परिक्षेमध्ये किंवा काही विषयात विद्यार्थी 
उत्तीर्ण न झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या विषय योजनेनुसार तोच विषय घेऊन परिक्षेस 
प्रविष्ट होता येईल. 

४. शौक्षणिक वर्ष सन २०२१-२२ पासून इयत्ता १२ वी साठी अशी सवलत देण्यात येणार नाही 
व सर्व उच्च माध्यमिक शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शासन निर्णय दि.८ ऑगस्ट,२०१९ 
q दि.११ नोव्हेंबर,२०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रकानुसार सुधारित विषय योजनेची 
अंमलबजावणी करणे अनिवार्य राहील व बंद झालेल्या विषयांचे अथवा शाखेसाठी उपलब्ध 
नसलेल्या विषयांचे अध्यापन तातडीने बंद करणे आवश्‍यक आहे. ही बाब शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या तात्काळ निदर्डानास आणावी. 
सदर प्रकरणी सुधारीत विषय योजना व मुल्यमापन योजनेसंदर्भात यापूर्वी निर्गमित केलेले 
शासन निर्णय व सुधारित शासन निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत संचालक, 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे व शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक) यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९/एस.डी.- ४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०११८१३२७३६६५२१ असा आहे. हे शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


१. 
2. 
३. 
४. 
५. 
६. 
. शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
८. 
९. 


9 


RAJ E N D RA Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION 
& SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S H A N K A R R AO 2.5.4.20=679184b8870 1 9ef64ad6dde2495ca280267c0d4755ce63fa 
70c45cf755d9373, 
serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c831 75db4f058411 
807fb1031c17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 

PAWA R Date: 2021.01.18 13:34:36 +05'30' 

उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
आयुक्त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
अध्यक्ष,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे 


सर्व विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 


१०.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

११ . सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद (ad), 
१२. शिक्षण निरीक्षक,मुंबई (पश्चिम,दक्षिण,उत्तर), 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


